श्री. मुरलीधर कृष्णराव ढगे, शिल्प निदेशक, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, चांदूर रेल्वे, अमरावती यांच्या स्वत:च्या 
आजारावरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीस मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: वैखप्र-२०२१/प्र.क्र.२७/व्यशि.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०१.०९.२०२२ 


वाचा :- १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/ 

आरोग्य-३, दिनांक १९.०३.२००५. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक २०१३/प्र.क्र.३५३/१३/ 
राकावि-२, दि. ०४.०४.२०१४ 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/ २०१६/ 
राकावि-२, दिनांक १६ मार्च २०१६. 

४ संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे दि. ०७.१२.२०२० चे पत्र 

५) उपसंचालक आरोग्य सेवा यांचे दि.१४.१२.२०२१ रोजी प्राप्त झालेले निर्देश 
(या कार्यासनास दि.१०.०१.२०२२ रोजी प्राप्त). 

६) शासनाचे पत्र क्र.वैखप्र/२०२१/प्र.क्र.२७/व्यशि-४, दि.१४.०१.२०२२. 

७) शासनाचे स्मरणपत्र क्र.वैखप्र/२०२१/प्र.क्र.२७/व्यशि-४, दि.१३.०६.२०२२. 

८) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे दि. ०५.०८.२०२२ चे पत्र 


झासन निर्णय :- 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून 
प्राप्त झालेल्या संदर्भ क्र.४ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. 
क्र. बैठक २०१३/प्र.क्र.३५३/१३/राकावि-२, दि. ०४.०४.२०१४ नुसार आरोग्य संचालनालयाच्या स्तरावर 
वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीसंदर्भात वैद्यकीय देयकांचा खर्चाचा वाजवीपणा निश्चित करण्यासाठी समितीपुढे 
ठेवण्यासाठी सादर केला होता. 


२. उपसंचालक आरोग्य सेवा यांनी दि.१४.१२.२०२१ अन्वये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने संचालक 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांनी त्यांच्या दि. ०५.०८.२०२२ अन्वये देय रकमेची परिगणना करुन 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सा.आ.वि. शासन निर्णय दि. २९.०७.१९९९ व दि. १९.३.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार खर्चाची परिगणना अंति श्री. मुरळीधर कृष्णराव ढगे, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, चांदूर रेल्वे, अमरावती यांना रु.४,४७,६१८/- इतक्या प्रतिपूर्ती खर्चाच्या रकमेस मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२१/प्र.क्र.२७/व्यशि.४ 


३. सा.आ.वि. शासन निर्णय दि. २९.०७.१९९९ व दि. १९.३.२००५ मधील तरतूदीनुसार खर्चाची 
परिगणना करुन संचालनालयाने सादर केलेला खर्चाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे . 
अ. तपशिल संचाळक | उपसंचालक,आरोग्य | परिगणना 
क्र. व्यवसाय सेवा यांच्या अंति प्रतिपूर्ती 
शिक्षण व दि.१४.१२.२०२१ । मंजूरीची देय 
प्रशिक्षण अन्वये शिफारस रक्‍कम 
यांनी केलेली (रुपये) 
वै.प्रतिपूर्ती वैद्य.प्रतिपूर्तीची 
अनुज्ञेय रक्‍कम 
असलेली 
प्रस्तावित 
केलेली 
रक्‍कम 
(रुपये) 
7 | रुग्णालयातील वास्तव्य खर्च | ९,१५०/- | आय.सी.यु. अनुज्ञेय । ९,१५०/- 
प्रतिदिन रु.१५२५/- प्रमाणे ६ रु.२०००/- प्रतिदिन 
दिवस (अतिदक्षता कक्ष) (मागणी रक्‍कम यापेक्षा 
कमी आहे) 
२. रुग्णालयातील वास्तव्य | ७,६५०/- | इतर कक्ष अनुज्ञेय रु.  ७,६५०/- 
कालावधी रु.८५०/- प्रतिदिन १०००/- प्रतिदिन 
प्रमाणे ९ दिवस (स्पेशल रुम (मागणी रक्‍कम यापेक्षा 
वीथ बाथरुम) कमी आहे) 
३. सर्जरी OY व्हाल्व USAT | ६०,००० सर्जरी फो अनुज्ञेय | 30,000/- 
रु.३०,०००/- 
४. डॉक्टर व्हिजिट फी रु.४००/- | २,८००/- | व्हिजिट फी -अनुज्ञेय | २,८००/- 
प्रति व्हिजिट प्रमाणे ७ व्हिजिट कमाळ  रु.५००/- 
(मागणी रक्‍कम यापेक्षा 
कमी आहे) 
५. डॉक्टर व्हिजिट फी रु.२००/- | १,८००/- । व्हिजिट फी -अनुज्ञेय | १,८००/- 
प्रति व्हिजिट प्रमाणे ९ व्हिजिट कमाळ  रु.५००/- 
(मागणी रक्‍कम यापेक्षा 
कमी आहे) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२१/प्र.क्र.२७/व्यशि.४ 


| रुग्णालयातील उपचारावर 


झालेला खर्च 


५,४४,००४/- 


५,४४,००४/- 
सा.आ.वि. 


शा.नि. दि. 
१९.३.२००५ 
नुसार १००% 


२,२१४/- 
सा.आ.वि. 
शा.नि. दि. 
१९.३.२००५ 
नुसार ९०% 


७. | औषधांवरील खर्च २,४६०/- शो 


८. अग्राह्य रक्‍कम (Nusing | ४५,३४५/- a | 
Charges रु.१५,०००/- + 
RMO charges ©.30,000/- 
+ Medicine ©.384/-) 


दु 9 8 9 y) & १ ८ / ~ 


९. | मा.सहसंचालक, व्य.शि.व प्र., १,५०,०००/- 
प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती 
लेखा/ब-७/ढगे/अग्रिम/ 
२०१९/४२२८, 

दि.१८.०७.२०१९ अन्वये चां 
रेल्वे ट्रेशरी व्हावचर क्र.१६०, 
दि.३१.०७.२०१९ नुसार मं 
केलेला वैद्यकीय अग्निम 


एकूण खर्च 


६,७३,२०९/ ४,४७,६१८/- 


४. श्री. मुरलीधर कृष्णराव ढगे, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चांदूर रेल्वे, 
अमरावती यांना स्वत:ला उपचारार्थ दाखल केलेले रुगणालय हे खाजगी रुग्णालय असून त्यांना 
उपचारार्थ दाखल केलेल्या आजाराचा अंतर्भाव संबंधित शासन निर्णय, दिनांक १९.३.२००५ 
सोबतच्या परिशिष्ठ-अ मधील गंभीर आजार भाग-२ मधील अ.क्र.१ मध्ये समाविष्ट असल्याचे जिल्हा 
शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती यांनी त्यांच्या दि. ०२.०१.२०२० च्या 
पत्रान्वये प्रमाणित केळे आहे. 


५. यावरील येणारा खर्च श्री. मुरलीधर कृष्णराव ढगे, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
चांदूर रेल्वे, अमरावती यांचे वेतन ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येत आहे, त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन मंजूर असलेल्या अनुदानातून सदरचा खर्च भागविण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२१/प्र.क्र.२७/व्यशि.४ 


६. सदर शासन निर्णय मा. प्रधान सचिव कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९०११७२३३११६०३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VAISHALE «steerer नक, 


MACHHINDRANATH oe 
i  ——— 


(वै.म.तांबे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - संचालनालयामार्फत 


१ संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (मूळ 
देयकांसह) 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती. 


३. प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती. 


४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अमरावती 


५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 


६. श्री. मुरलीधर कृष्णराव ढगे, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चांदूर रेल्वे, 
अमरावती, यांना प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती. यांचेमार्फत 


७. निवड नस्ती (व्यशि -४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


